पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड शाहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सातव्या 
तिमाहीकरिता व उर्वरित जीएसटी कराचा 
निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-५/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: १७.०३.२०२० 


Kel 

rail 

— 
Ee) 
m= 


शासनाचे क्रमांक आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.9१/विजा-४,दि.१७.९.२०१३ चे इरादा पत्र 
(Letter of Intent) 
२) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र. आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.७१/विशा-४, दि.१४.१०.२०१३ 
३) महाराष्ट्र शासन आणि मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. यांचे दरम्यान दि.२८.१०.२०१३ 
रोजी झालेला करारनामा. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि.१७.४.२०१५ 
) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र. क्र. ६४/विश्ा -३(अ), दि.०४.०८.२०१७. 
) उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदान समितीच्या दि.२६.०३.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
७ संचालक, sass डिजिटल यांचे दि.२९.०३.२०१९ रोजीचे पत्र . 
) संचालक, अलाईड डिजिटल यांचे दि.०९.०४.२०१९ रोजीचे पत्र. 
) उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदान समितीच्या दि.१३.०५.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
१०) मे. प्राईसवॉटरहाऊस HIF कंपनी यांचा दि.०७.१०.२०१९ रोजीचा ई-मेल. 
११) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीटी-०८१५/प्र. क्र. २७/भाग-६/पोल-३ दि.१८.१०.२०१९. 
१२) मे. प्राईसवॉटरहाऊस HUF कंपनी यांचा दि.०७.१०.२०१९ रोजीचा ई-मेल. 
१३) मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. यांचे पत्र दि.१०.०१.२०२०. 
१४) मे. प्राईसवॉटरहाऊस HUF कंपनी यांचा दि.२७.०१.२०२० रोजीचा ई-मेल. 


प्रस्तावना : 


पोळीस आयुक्त, पुणे यांचे अधिनस्त पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये सीसीटीव्ही प्रकल्प 
राबविण्याबाबत मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. कंपनीला दि.१७.९.२०१३ रोजी इरादापत्र 
(Letter of Intent) देण्यात आले होते. संदर्भाधीन क्र. २ येथे नमुद गृह विभाग, शासन निर्णय 
दि.१४.१०.२०१३ अन्वये सदर प्रकल्पास व त्यासाठी येणाऱ्या संभाव्य रु. २२५ कोटी (रुपये saat 
पंचवीस कोटी फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
संदर्भ क्र.३ येथे नमुद करारनाम्यानुसार सदरहू कंपनीला देय असणारी रक्‍कम एकरकमी देय न 
करता, पुढील ६ वर्षाच्या कालावधीमध्ये (म्हणजेच प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर २०% आणि उर्वरित 
८०% रक्कम २० समान तिमाही हप्त्यामध्ये) अदा करणे बंधनकारक आहे. पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे काम पुर्ण झाले असुन सदर प्रकल्प दि.२७.१०.२०१५ रोजी कार्यान्वित (Go- 
Live) झाला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-५/पोल-३ 


दि.०१.०७.२०१७ पासुन वस्तु व सेवा कर लागू करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र वस्तु व सेवा 
et कायदा,२०१७ नुसार आगाऊ अधिनिर्णयासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 
प्राधिकरणाने(॥॥8।18/95918 Authority for Advance Ruling) पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी १८% जीएसटी कर लागु होतो असा अधिनिर्णय दिला आहे. तसेच याबाबत 
प्रकल्प सल्लागार यांनी संदर्भ क्र.१० नुसार अहवाल सादर केला आहे. याअनुषंगाने पुणे व पिंपरी 
चिंचवड हाहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या ऑपेक्स भागासाठी आठवी तिमाही ते पंधरावी तिमाही (२७ 
जुले २०१७ ते २६ जुले २०१९) पर्यंत जीएसटी कराची रक्‍कम संदर्भधीन क्र.११ येथील शासन 
निर्णयानुसार अदा करण्यात आली आहे. तथापि सातव्या तिमाही साठी जीएसटी कराबाबत आदेश 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल असे शासन निर्णयात नमुद करण्यात आले होते, त्यानुसार 
सातव्या तिमाहीसाठी जीएसटी कराची रक्कम रु.७९,९१,५०६/- तसेच गणपती उत्सवाकरिता 
बसविण्यात आलेल्या कॅमे-याकरिता तसेच विंनती sac(change Request) करिता १२ टक्के 
जीएसटी कराची रक्कम अदा करण्यात आली आहे तथापि उर्वरित ६ टक्के अनुक्रमे 
रु.१५,०८,८५७/- व रु. १,०३,५३१/-तसेच पोलीस tear सीसीटीव्ही इंटिग्रेशन या कामासाठी 
जीएसटी रक्कम रु.४७,२५५/- अशी एकुण रु.९६,५१,१५०/-(अक्षरी रुपये BSAA लाख एकावन्न 
हजार दीडशे फक्त) एवढी रक्‍कम अदा करण्याची बाब विचाराधीन होती त्याअनुषंगाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे- 


शासन Ba LUE? निर्णय :- 


पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाबाबत मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. 
आणि महाराष्ट्र शासन यांचे दरम्यान दि. २८.१०.२०१३ रोजी करार झाला आहे. दि.०१.०७.२०१७ 
रोजी जीएसटी कर लागु झाल्यानंतर पुरवठादार यांना welts तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
रु. ९६,५१,१५०/-(अक्षरी रुपये MSI लाख एकावन्न हजार Steal फक्त) एवढी जीएसटी कराची 
रक्‍कम अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


तक्‍ता क्र.१ 

S No Head Amount (INR) 
हिं GST payment for Quarter ७ = 79,91,506.65 
GST Applicability for Ganpati Payments = 15,08,857.48 
GST payment for Police Station CCTV Integration to CP Office Noli ony 
8 GST for Change Requests Payment = 1,03,531.00 
Total = 96,51,150.31 

ee सदरहू रक्‍कम आहरीत करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांना नियंत्रक अधिकारी 


तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यास येत आहे. त्यांनी ₹ ९६,५१,१५०/- 
(अक्षरी रुपये WAT लाख एकावन्न हजार दीडशे फक्त) एवढया रकमेचा धनादेश अलाईड 
डिजीटल सर्विसेस लि. कंपनीच्या कोटक महिंद्रा बँक, नरीमन पॉईन्ट शाखा, मुंबई यांचेकडील 


ESCROW Account No.02312436713, IFSC: KKBK0000958 या खात्यावर जमा करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-५/पोल-३ 


¥. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च हा "मागणी क्र. बी-१०, ४०५५- पोलीस यावरील भांडवली 
खर्च, ८०० इतर खर्च, (००(०९) सीसीटीव्ही संनियंत्रण यंत्रणा बसविणे (४०५५ ०२२३) योजनेतर 
योजना -५२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री"या ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१९- 
२०२० या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा.प्रस्तुत निधी सन 
२०१९-२० याच आर्थिक वर्षात खर्च करण्यात यावा व उपरोक्‍त निधी सन २०१९-२० याच आर्थिक 
वर्षात खर्च करण्याची जबाबदारी पोलीस आयुक्त कार्यालय,पुणे यांची राहील. 


षु. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/ २०१३/ 
विनियम, भाग-२, दि.१७.४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, 
उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार व अनु.क्र. २७ अ, नियम क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर देयकहे लाग्‌ असलेले सर्व प्रचलीत कर व इतर वजाती वसूल करुन अदा करण्यात 
यावे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१७१०४६३८५६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KA | LA S A RJ U N Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
DN: c=IN, st=M 
2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597¢c944f1 9a89f474e7b98a708cc03eb4 
6cd241a604d42bb, postalCode=400032, street=MAIN BUILDING, 
2ND FLOOR,MANTRALAY,MUMBAI, ou=HOME DEPT, 
G A | KWA D ) GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 
Date: 2020.03.17 10:51:27 +05'30' 
(कैलास गायकवाड) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. मा.मंत्री(गृह) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

५. प्रधान सचिव (fears) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, पुणे 

८. पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड, पुणे 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
१०. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-५/पोल-३ 


११.आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१३.मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि., प्रिमाईसेस नं. १३-ए, १३ वा मजला, अर्नेस्ट 
हाऊस, The रेक्लेमेशान, एनसीपीए रोड, ब्लॉक ॥, नरीमन पाईंट, मुंबई-२१. 

१४.वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

१५.अवर सचिव, अर्थ-१,गृह विभाग. 

१६.निवडनस्ती, पोल-३. 


KKEKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


